महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाच्या कामकाजात 
सुसुत्रता आणण्यासाठी महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान 
महामंडळ, लि. (महाआयटी) यांच्यामार्फत नवीन 
सॉफ्टवेअर अप्लीकेशन विकसित करण्यासाठी 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः वक्फ २०२०/प्र.क्र.७५/का.४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
तारीख: ३१.१२.२०२० 


वाचा - 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ यांचे पत्र क्रमांक मरावमं/ 
सिस.एडमिन/प्रतिपूर्ती/४०४६/२०२०, दि.२४.११.२०२० 
प्रस्तावना - 
महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाच्या कामकाजात सुसुत्रता आणण्यासाठी महाराष्ट्र माहिती 


तंत्रज्ञान महामंडळ, लि. (महाआयटी) यांच्यामार्फत नवीन सॉफ्टवेअर अप्लीकेशन विकसित 


करण्याच्या कामास प्रशासकीय मान्यता देण्याची व सदर कामासाठी आवश्‍यक असणारा निधी 


शासनाकडून महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळास उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 


शासन निर्णय- 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ यांनी त्यांच्या संदर्भाधिन पत्रान्वये 


महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाच्या कामकाजात सुसुत्रता आणण्यासाठी महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान 


महामंडळ, लि. (महाआयटी) यांच्यामार्फत नवीन सॉफ्टवेअर अप्लीकेशन विकसित करण्यासाठी 


रु.६२,४७,३४२/- (रुपये बासष्ट लाख सत्तेचाळीस हजार Hal बेचाळीस मात्र) इतक्या किंमतीच्या 


रकमेचा प्रस्ताव शासनाच्या मान्यतेसाठी सादर केला असून सदर प्रस्तावाचा तपशील पुढीलप्रमाणे 


आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः वक्फ २०२०/प्र.क्र.७५/का.४ 


Annexure —I 


i No. M| M1 | M1 Man Resource Total Cost 
Of. Assoc | 1 months per 
iates month cost 
(®) 
Senior Software 5 5 5| 5 15 1,25,738.00 18,86,070.00 
Developer +4 
Yrs. Experience 
Software Developer an fal ed ey 18 62,869.00 11,31,642.00 
+2Yrs. Experience 
Project Manager 1 1 1 1 3 2,95,612.00 8,86,836.00 
+10Yrs. 
Experience 
Business Analyst 1 1 1 1 3 1,29,908.00 3,89,724.00 
Web Designer +5 1 1 1 1 3 1,33,436.00 4,00,308.00 
Yrs. Experience 
Software Tester 2 2 2 2 शि 50,039.00 3,00,234.00 
+3 Yrs. 
Experience 
16 7,97,602.00 | 50,44,814.00 
Support and Maintenance Cost: 
i Number of | Allocation | No. of Cost per / Total Yearly 
Associates of mont Month Cost 
Resource hs 
System Analyst +2 1 100% 12 62,869.00 7,54,428.00 
Yrs. Exp. 
Total 1 100% 12 62,869.00 7,54,428.00 
Help Desk Support Cost: 
Sr.no Number of Cost per Total cost No of months Final cost 
persons person per | per month 
month 
1 1 35,925 35,925.00 12 4,31,100.00 
SMS and Email Cost: 

Sr.No |SMS and Email No of Total No of SMS and | SMS and Email 
sent per applications Email (approx.) yearly charges 
application (approx.) (in Rs) 
(approx.) 

1 20 5,000 1,00,000 17,000 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः वक्फ २०२०/प्र.क्र.७५/का.४ 


Annexure-I 


Timelines and Deliverables: 


Sr. Activity/Task Deliverables/ Milestone Timelines 
No (In weeks) 
1 Project Award Project Start 
Date = TO 
2 |Project Planning Resourcing | a) Finalized Project plan TO+1 
schedule Development | b) Finalized Inception Report 
Implementation and 
Maintenance approach 
3 | Requirement gathering (in | a) Finalized Requirement TO +3 
addition to Tentative Scope of | report 
Work) and preparation of SRS. | b)Approved System 
requirement specification 
4 | Application Development es | TO + 10 
5 | System Testing Unit and Integration testing TO + 11 
reports 
"| Finalizing Cloud Firms/ | Acceptance of DC/DR TO+8 
Agencies and Hosting | hardware and software 
Requirement Implementation report 
7 | UAT Completion As per the Final approved SRS. TO+ 12 
ea Go Live After Hosting application in TO + 12 
cloud 
oS Post Go-live Support SLA adherence report on 
monthly basis 


2. 


महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाच्या कामकाजात सुसुत्रता आणण्यासाठी महाराष्ट्र माहिती 


तंत्रज्ञान महामंडळ, लि. (महाआयटी) यांच्यामार्फत नवीन सॉफ्टवेअर अप्लीकेशन विकसित 


करण्यासाठी तसेच त्यासाठी येणाऱ्या उपरोक्त रु.६२,४७,३४२/- (रुपये बासष्ट लाख सत्तेचाळीस 


हजार तीनशे बेचाळीस मात्र) इतक्या किंमतीच्या प्रस्तावास याद्वारे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत 


असून या उद्दीष्टावर होणाऱ्या खर्चासाठी आवश्‍यक असणारा निधी शासनाकडून महाराष्ट्र राज्य वक्फ 


मंडळास उपलब्ध करुन देण्यास ही याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


3. 


सदर बाबीसाठी हो/णारा खर्च “मागणी क्रमांक झेडई - 9 - 2234 - सामाजिक सुरक्षा व 


कल्याण - १९९ - इतर अझ्ञासकीय संस्थांना सहाय (०१) (०१) - महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्डाला 


सहायक अनुदान (२२३५ ए ७४१) - ३१- सहायक अनुदान (वेतनेतर) (कार्यक्रम)” या लेखाशीर्षाखाली 


खर्ची टाकण्यात यावा 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः वक्फ २०२०/प्र.क्र.७५/का.४ 
३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.विअप्र २०१३/ प्र.क्र.3०/ २०१३/ 


विनियम, भाग-२, दि.१७.०४.२०१५ अन्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-१ उप 


विभाग-२ मधील अ.क्र.२७ (अ) नियम क्र.७६ मधील १,२ आणि ३ या अटींच्या अनुषंगाने विभागांना 


प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१२३११११८५१३४१४ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally si 
DN: c=IN, 


Mahesh Sadashiv esses 


lahesh Sadashiv Choukekar 
ent Of Maharashtra, ou=Miniorities 
postalCode=400032, 


Choukekar ॥॥/ वविण 
(म. स. चौकेकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१) महालेखापाल (9/2), GBT व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 
२) महालेखापाल (9/2), लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 
३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ, औरंगाबाद, 
४) सर्व अवर सचिव, अल्पसंख्यांक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
५) सर्व कक्ष अधिकारी, अल्पसंख्यांक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
६) स्वीय सहाय्यक, अपर मुख्य सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
७) स्वीय सहाय्यक, सह सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
८) कार्यासन-४, संग्रहार्थ/ निवड नस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


